प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील कंत्राटी 
स्वच्छता सेवा सुरु ठेवण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१८६/आरोग्य ३अ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, 


जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक :- संआसे/प्रामरु 
ठरा /कं.स्व.से./प्रशा.मं/ माआ /टे-२/६१५४-५६ /२१, दिनांक ०९.०७.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


SIR निर्णय:- 


प्रादेशिक मनोरुग्णाळय, ठाणे येथील कंत्राटी स्वच्छता सेवेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील स्वच्छता सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सन २०२१-२०२२ या 


वर्षाकरीता रु. १८०.०० लक्ष इतक्या रक्‍कमेस खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. स्वच्छता 


सेवेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 
अ.क्र बाब संख्या अंदाजे मासिक | अंदाजे वार्षिक खर्च 
खर्च (लक्ष) (लक्ष) 

वि नि २ 8 दु & 

| रुग्ण कक्ष, कार्यालय, आहार Ge ६.२५ ७५.०० 
विभाग, व इतर इमारती 
(अभ्यागत कक्षासह एकूण 
संख्या) 

२ | टॉयलेट/ बाथरुम ५५० ४.२५ ५१.०० 

3 | खोल्यांची संख्या (डाक्टर, १४५ २.०० २४.०० 
पेंडंट, एक्स-रे रुम) 

४ | इमारतीच्या व इतर आजुबाजूचा | वरांडा २.५० ३०.०० 
मोकळा परिसर, रस्त्यालगतचे | दिवसातून 
मोकळे क्षेत्र इतर झाडे व| एकदाव 
झुडपे, व इतर परिसर मोकळी जागा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


अ.क्र बाब संख्या अंदाजे मासिक | अंदाजे वार्षिक खर्च | 
खर्च (लक्ष) (लक्ष) 
आठवड्यातून 
एकदा 
एकूण १५.०० १८०.०० 
स्वच्छता साहित्य :- 
Sr. No. Schedule Requirement Remarks 
Cleaning Hard Broom (Kharata) 220 Per Month 
Materials For | Soft Broom (Fuzadu) 120 Per Month 
Cleaning Phenoyl (Good Quility/Branded)-1800 Lt. Per Month 
Services _ | Nirma Powder -350 Kg Per Month 
(Including im | Bliching Powder-350 Kg Per Month 
1 services) Cleaning Whiper-120 Nos Per Month 
Toilet Brush-220 Nos Within Two 
months 
Hand Brush-120 Within Two 
months 
Whell Trolly-60 Nos Within Two 
months 


स्वच्छता सेवेचे दैनंदिन व आठवडी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे आहे:- 


Sr. ; Sets 
No Subject of Monitoring 
Daily Cleaning of common areas in the hospital 
7:00 AM Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb removal of passage, 
Corridor, Lobby, Staircase, Lift capsule, Waiting Area, kitchen, Medical store. ECT 
Room, Male and Female OT, M.O. Duty Room. 
2:00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb removal of passage, 
Corridor, Lobby, Staircase, Lift capsule, Waiting Area, kitchen, Medical store. 
1 V.C. Hall, ECT Room, Male and Female OT, M.O. Duty Room. 
7:00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb removal of passage, 
Corridor, Lobby, Staircase, Lift capsule, Waiting Area, kitchen, Medical store. 
Weekly Scrubbing Washing and drying of passage with cobweb removal, along with 
hospital Corridor, Lobby, Staircase, Lift capsule, Waiting Area kitchen, Medical store. 
Cleaning 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


Daily Ward Cleaning 


7:00 AM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of floor and tiles up to 1 meter, toilet 
with bathroom, wash basins, urine pots and bedpans, disinfection of linen with 1% 
sodium hypochlorite, Dusting & wiping of Tables, Chairs, Shelves, water coolers, 
cupboards, Telephone, computer & other equipment’s, Nursing station. 


2:00 PM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of floor and tiles up to 1 meter, toilet 
with bathroom, wash basins, urine pots and bedpans, disinfection of linen with 1% 
sodium hypochlorite, Dusting & wiping of Tables, Chairs, Shelves, water coolers, 
cupboards, Telephone, computer & other equipment’s, Nursing station. 


7:00 PM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of floor and tiles up to 1 meter, toilet 
with bathroom, wash basins, urine pots and bedpans, disinfection of linen with 1% 
sodium hypochlorite, Dusting & wiping of Tables, Chairs, Shelves, water coolers, 
cupboards, Telephone, computer & other equipment’s, Nursing station. 


Every two 
hours 


Cleaning, mopping of floor with disinfectant every two hours in Male and Female 
Sick Room . 


Signature of Ward Sister/Staff Nurse should be taken each time after completion of above 
mentioned work. 


Weekly ward cleaning time table 


Monday Scrubbing Washing and drying of whole ward, man height Column, Side-Walls with 
detergent and disinfectant. 

Tuesday Cleaning mopping and drying of ceiling fans, tube lights, A/c Units, electric panels, 
cobweb cleaning. 

ednesday | Cleaning of cots and bedside lockers. 

Thursday | Cleaning mopping and drying of Partition, furniture, cupboards. 

Friday Cleaning of doors and window channels. 

Saturday | Cleaning of BMW logistics i.e. bins, puncture proof containers, handcarts etc. 

Sunday Cleaning of dressing trolleys, Instruments, food trolleys, racks, water Cooler, etc. 


work. 


Signature of Sister/Staff Nurse should be taken each time after completion of above mentioned 


Toilet 


Scrubbing & Drying of floor. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


cleaning 
schedule 
in each 
shift i.e. 
Morning, 
Evening 


Side wall cleaning up to man height. 


Wash basin & surrounding area cleaning. 


External tap cleaning. 


and Night. 


Mirror cleaning. 


Commode & Urinals cleaning. 


Exhaust fan, tube light, switch boards cleaning. 


Cobweb removal. 


Removal of toilet blocks as and when required. 


Signature of Nursing/ Paramedical/ Office staff should be taken each time after completion of 
above mentioned work. 


Daily 


OPD departments, Kitchens, Recreation Hall, Medical Officers Duty Rooms, 
Laundry, O.T.Section, Lab, X-Ray, Newly Waiting Halls For Male/Female 
Visitors, Store rooms etc 


7:00 AM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of reception, registration and 
dispensing room, information desk, OPD rooms with Doors & Handles, chairs, tables 
with glass, Water Cooler Outside cleaning, , cleaning of toilets and wash Basins. 


5 2:00 PM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of reception, registration and 
dispensing room, OPD rooms with Doors & Handles chairs, tables with glass, Water 
Cooler Outside cleaning, cleaning of toilets and wash Basins. 


Weekly 


Scrubbing Washing and drying of whole OPD with cobweb removal Cleaning and 
dusting of furniture, Window channels, switch boards, cleaning of fans tubes, chairs 
cleaning in waiting area. 


Daily 


Office of Medical Superintendent, Administrative Building, Matron Office , 
Supervisor Office ,Pharmacy Office cleaning. 


9:00 AM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of floor. Dusting & wiping of Tables, 
Chairs, Shelves, cupboards, Telephone, computer & other equipment’s Cleaning of 
toilets and wash Basins, Water Cooler Cleaning (Outside) 


04.00 PM 


Cleaning mopping with disinfectant and drying of floor. Dusting & wiping of Tables, 
Chairs, Shelves, cupboards, Telephone, computer & other equipment’s Cleaning of 
toilets and wash Basins, Water Cooler Cleaning (Outside) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


Weekly Scrubbing Washing and drying of whole office with cobweb removal 
Dustbin movement twice daily for general waste and as per BMW guidelines for Biomedical 
7 waste for all stations in hospital. 
Road area cleaning 
Roadside grass removal as required by hospital in charge. 
Terrace cleaning Once a day. 
Water tank cleaning every month. 
Pump house cleaning daily. 
Post-mortem room and mortuary cleaning once a day with Scrubbing Washing and drying as and 
when required. 
i 10 additional Cleaning Manpower is available round the clock for for 1850 beded hospital 
monitored. 
The services are provided at 3 times a day i.e on 8.00 am, 2.00 pm & 8.00 pm. 
In addition to services mentioned above, 1 additional sweeper is provided in OPD time & 1 
additional sweeper for 24 hrs. in Female Wards, 
२.अटी व शर्ती :- 

१) सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, vot व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत नियमपुस्तिकेत 
विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

२) खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ( Technical Specification) संबंधित तज्ज्ञांनी ( तांत्रिक 
समिती / अधिकारी ) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशक 
कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच त्याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (Storage and 
Distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain management) व वस्तुसुची 
व्यवस्थापन (inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

8) सदर सेवेची व्दिरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


4) 


१२) 


संपूर्ण कंत्राटी सेवा प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


कंत्राटी सेवा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमीत 
करण्यात यावेत. 


सदर खरेदी १०.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटी सेवा घेण्यात यावी. 


७ अ) स्वच्छता सेवेचे दर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या स्वच्छता साहित्यासह असतील. सदर 
स्वच्छता साहित्य दर महिन्याच्या किमान सात दिवस अगोदर संस्था प्रमुखांच्या ताब्यात सेवा 
पुरवठादाराने सोपविणे आवश्‍यक राहील. स्वच्छता साहित्यासाठी स्वतंत्र निधी देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तावित दर हे अंदाजित आहेत.त्यामुळे ई-निविदा प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा 
बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

कंत्राटी सेवकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील महिन्याचे देयक 
अदा केले जाणार नाही अशी अट Tender document मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 

स्वच्छता सेवा २४ x ७ उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

स्वच्छता सेवेबाबतची निविदा काढताना कक्ष/कार्यालये/रुम इ. सर्व प्रकारचे कक्ष यांचे 
आकारमानानुसार वर्गीकरणकरुन त्यांचे एक वेळ सफाईचा दर/प्रति दिन/ प्रती महा व प्रति वर्ष 
परिगणना करावा व निविदेमध्ये त्यानुसार दर मागवावे. टॉयलेट बाथरुमचे सुध्दा प्रती टॉयलेट/बाथरुम 
दराची वरील प्रमाणे मागणी करावी, मोकळा परीसर, व्हरांडा यांची दिवसातून/आठवडयातून एकदा 
सफाई या नुसार दराची मागणी करावी. प्रत्येक बाबीची स्वच्छता कशा प्रकारे व किती वेळा करावी 
याबाबतचा तपशील निविदे मध्ये व कार्यारंभ आदेशा मध्ये नमूद करण्यात यावा. निविदा प्रक्रिया पूर्ण 
झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेशा देताना प्राप्त दरानुसार प्रत्येकबाबीचे वेगळे दर नमूद करुन कार्यारंभ 
आदेश देण्यात यावे. मोघम स्वरुपाचे आदेश देण्यात येऊ नये. ही अट या पुढील सर्व रुग्णालयाच्या 
स्वच्छता सेवा निविदा प्रक्रिया/कार्यारंभ आदेशास लागू राहतील. 

मनोरुग्णालयाच्या स्वच्छतेच्या कामाचा व्याप विचारात घेता सर्व कामे किंवा काही कामे मशिनने 
करण्यास शक्‍य नसल्यास स्वच्छतेच्या कामासाठी मनुष्यबळाची संख्या निश्चित करण्यात यावी. सेवा 
पुरवठादाराने नेमलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांचा हजेरी पट जतन करण्यात यावा. त्यांना तात्पुरते 
ओळखपत्र देवून त्यांची हजेरी बायोमेट्रीक पध्दतीने / सी.सी.टी.व्ही मध्ये नोंदविण्यात यावी व सदर 
माहिती जतन करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


३. उपरोक्त स्वच्छता सेवेकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२१-२०२२ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०-रुग्णालय व दवाखाने 
११०-६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०१) - मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 
१०- कंत्राटी सेवा (२२१० ०२९१) 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग - पहिला, उपविभाग- 
चार मधील अ.क्र.११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२८११२९१७६३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


oc “७० AD AO 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


° DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
[| a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a28c9470 


3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869f 


B a | ka vd eC a2e5835af215c6a80eae8t70e0af87b0cfo8d63¢ 
, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2021.08.09 14:58:33 +05'30' 
(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), 9/ २, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक (१) ,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 
७. वैद्दकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१८६/ आरोग्य-३अ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 
९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


